Tash डॉ. विखे पाटील यांच्या स्मरणार्थ दिनांक 
२५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी राज्यात 'होतकरी 
दिन' साजरा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५१/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.१०२/२-अ, दि. ०३.८.२०१७ 


प्रस्तावना :- 
पदाश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी होतक-यांकरिता केलेल्या कार्याचे स्मरण व्हावे व राज्यातील 


सर्व शहोतक-यांचा सन्मान म्हणून नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी त्यांचा जन्म दिवस शेतकरी दिन म्हणून साजरा 


करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे स्मरणार्थ शासन निर्णय कृषि विभाग क्र. शोेदिजा- 


२०१२/प्र.क्र.१५०/३अ, दि. १६.८.२०१४ अन्वये दि. २९ ऑगस्ट, हा दिवस 'शेतकरी दिन' म्हणून साजरा 


करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर दरवर्षी हा दिवस मराठी तिथीप्रमाणे होतकरी दिन म्हणून 


साजरा करण्यात येतो. आता सन २०१८ मध्ये दि. २५ ऑगस्ट, २०१८ हा दिवस राज्यात 'होतकरी दिन' 


म्हणून साजरा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रम छोट्या प्रमाणात साजरा करण्यात 


यावा. शेतकऱ्यांना ग्रामसभा व अन्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तांत्रिक मार्गदर्शन व सहाय्य देण्यात यावे. या 


दिवशी कृषि सहाय्यक, कृषि विद्यापीठ/कृषि विज्ञान केंद्राशी संबंधित तज्ञांनी उन्नत शोती - समृद्ध शहोतकरी 


कार्यक्रमाअंतर्गत प्रक्षेत्रावर ATH मेळाव्याचे आयोजन करुन इतर MAHA उन्नत शोती पासून कशा प्रकारे 


उत्तम शोती होऊ Wed हे दाखवावे. तसेच शक्य असल्यास कृषि संयंत्र व औजारे यांचे वितरणाचे सर्वसंमती 


देण्याची कार्यवाही पुर्ण करावी व अनुदान वाटपाची रितसर सुरवात करावी. पीक सरंक्षणाच्या दृष्टीने प्रभावशाली 


उपाययोजना करण्यासाठी क्रोप सॅप कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्काऊटसनी ]शोतकऱयांशी या दिवशी 


प्रक्षेत्रावर जाऊन संवाद करावा . 


२. सदर कार्यक्रमासाठी कोणताही अतिरीक्त निधी उपलब्ध करुन देता येणार नाही. या कार्यक्रमासाठी 


कमीत कमी खर्च आयुक्त, कृषि यांच्या अधिनस्त असलेल्या तरतुदीमधून करावा. 


३. शोतकरी दिन साजरा करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालयाने निर्गमित कराव्यात. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५१/३-ओ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११७२१३२१९०१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2018.08.21 17:24:47 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत- 


१ मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

२ मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३ मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

४ सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ / विधान मंडळ ग्रंथालय (१० प्रतीसह) 
५ सर्व कृषि विद्यापीठांचे कुलगुरु 

६ महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई प्रसिध्दीच्या विनंतीसह (५ प्रती) 
८ सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९ सर्व जिल्हाधिकारी 

१०सर्व जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

११ महालेखापाल, (लेख व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- १ मुंबई, महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१२ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,अकोला 

१३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

१४ सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

१५ सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१६ कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१७ सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

१८ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९ सर्व सहसचिव / उपसचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२० रा.कृ.वि.यो कक्ष/ कार्या.२ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१ वित्त विभाग का.व्यय-१/ अर्थ-१३, नियोजन विभाग १४३१, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२२ निवडनस्ती (३ओ) 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


